इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील (कनिष्ठ 
महाविद्यालय) मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे 
ऑनलाईन वेतन अदा करणेसाठी 
कालमर्यादा निश्चितकरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. विभशा-२०२०/प्र.क्र.२५१/विजाभज-२ 
9 OT मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय इ.मा.ब.क.वि.क्र. विभशा-२०२०/प्र.क्र.२५१/विजाभज-२ 
दि.१३ मार्च, २०२० 
२. शासन निर्णय इ.मा.ब.क.वि.क्र. विभशा-२०२०/प्र.क्र.२५१/विजाभज-२ 
दि.२० ऑगस्ट, २०२० व शुध्दीपत्रक दि.१२.०७.२०२१ 


शुध्दीपत्रक :- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील कार्यरत असलेल्या १४८ उच्च 
माध्यमिक आश्रमशाळेपैकी शासन निर्णय दि.८/३/२०१९ अन्वये ९४ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना 
तसेच शासन निर्णय दि.१७/९/२०१९ अन्वये ४७ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने निकषपात्र ठरविण्यात आळेळे आहे. तसेच त्यातील कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन वेतन अदा 
करावे असेही वित्त विभागाने आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासननिर्णयान्वये 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील (कनिष्ठ महाविद्यालय) 
मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे ऑनलाईन वेतन अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

सद्यस्थितीमधीळ राज्यातील कोरोना (COVID-98) चा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, शासन निर्णय 
संदर्भ क्र. २ मधील परिच्छेद क्र.२ वगळून पुढील परिच्छेद अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 

“शासन निर्णय दि.८/३/२०१९ व दि.१७/९/२०१९ सोबतच्या यादीमधील उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना माहे डिसेंबर २०२१ पर्यंतच ऑफलाईन वेतन अदा 
करण्यास मुभा असेल. माहे डिसेंबर २०२१ नंतर ज्या कर्मचाऱ्याचे वेतन सेवार्थ प्रणालीद्वारे ऑनलाईन 
अदा करण्यात येत नाही त्यांना ऑफलाईन पध्दतीने वेतन अदा करता येणार नाही.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विभशा-२०२०/प्र.क्र.२५१/विजाभज-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१११०११६३९२४४३२२ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 


३. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. .सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
त 
qo. 


प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग (सवी 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण (सर्व) 


११.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२.निवड नस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


